केंद्र शासन अर्थसहाय्यित निलक्रांती धोरणांतर्गत 
मत्स्यव्यवसायाचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन 
या योजनेच्या लेखाशीर्षास मान्यता..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. ३१/पदुम १३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर,२०१८ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम १३, दि. १६ ऑक्टोंबर २०१८ 
२. केंद्र शासनाचे क्र. २७०३५-१९/२०१५ एफ वाय (IV), भारत सरकार, कृषी व शेतकरी कल्याण, 
पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग यांचे दि. २८/०९/२०१७ चे सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा 


शासन पुरकपत्र - 

राज्यातील भुजलाडायीन, सागरी व निमखारे पाणी क्षेत्रातील उपलब्ध नैसर्गिक साधन 
संपतीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पध्दतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणीय समतोल राखून 
मत्स्योत्पादनात वाढ करणे हे केंद्र शासनाच्य निलक्रांती धोरणाचे मुळ उद्दीष्ट आहे. सदर निलक्रांती 
योजना राज्यात राबविण्यासाठी पूर्वी कार्यरत ९ योजना सुधारीत बदलासह व नवीन अशा २१ 
योजनांच्या प्रस्तावास मंत्री मंडळाच्या दि. ०३/०३/२०१७ च्या बैठकीत मंत्रीमंडळाने मान्यता प्रदान 
केली असून शासन निर्णय दि. ०६/०३/२०१७ अन्वये निलक्रांती योजना राज्यात राबवण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाचे पत्र दि. २८/०९/२०१७ अन्वये निलक्रांती योजनेंतर्गत मत्स्यव्यवसायाचा 
एकात्मीक विकास व्यवस्थापनाव्दारे व राज्याच्या मत्स्योत्पादनात दुप्पटीने वाढ करण्याकरीता 
ठरवून दिलेल्या मागदर्शक तत्वानुसार निलक्रांती योजनेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भुजलाशयीन 
क्षेत्रातील योजनांना उपरोक्‍त वाचा मधील शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 


आहे. 


निलक्रांती योजनेतंर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी शासन 
अनुदान ४०% तर SC, ST, महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था यांच्यासाठी शासन अनुदान ६०% 
असल्यामुळे उपरोक्त वाचा मधीळ ६ योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या लेखाशीर्षामध्ये अंशत: बदल 
करून एकूण २४ नवीन लेखाशीर्ष उघण्यासाठी नियोजन, वित्त विभाग, महालेखाकार कार्यालयाने 
मान्यता दिलेली आहे. मा. महालेखाकार यांच्या मान्यतेनंतर सदर लेखाशीर्षाकरीता सांकेतांक 
उपलब्ध करून देण्याची विनंती वित्त विभागास केली असता वित्त विभागाने सदर ६ योजनांसाठी 
खालीलप्रमाणे २४ नवीन Say उपलब्ध करून दिले आहेत. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. 3V AGA १३ 


सबब उपरोक्त नमुद वाचा येथील शासन निर्णयात नमुद योजनांसाठी खालीलप्रमाणे 
लेखाशीर्ष वाचावे 


अ.क्र. | योजना लेखाशीर्ष 
१ इंन्सुलेटेड ट्रक कमीत कमी ६ = | मागणी क्र. डी ,०६ 
टन क्षमता २४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 


(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०१ इंन्सुलेटेड ट्रक कमीत कमी ६ टन क्षमता 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५५३१) 

मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०२) इंन्सुलेटेड ट्रक कमीत कमी ६ टन क्षमता 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) ( 
शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५५४२) 

३ मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमांतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०३) (२३) इंन्सुलेटेड ट्रक खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६९४) 

र मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमांतर्गत योजना (केद्र योजना) 
(03) (२४ इंन्सुलेटेड ट्रक खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५७०२) 

4 ओटो रिक्षासह शीतपेटी मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०३) ऑटो रिक्षासह शीतपेटी खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५५५१) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. 3V AGA १३ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०४) ऑटो रिक्षासह शीतपेटी खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) ( 
शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५५६९) 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०३) (24) ऑटो रिक्षासह शीतपेटी खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५७११) 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमांतर्गत योजना (केद्र योजना) 
(०३) (२६) ऑटो रिक्षासह staat खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
राज्य हिस्सा Ww टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५७२९) 


मोटरसायकलसह 
शितपेटी 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०५) मोटरसायकलसह शितपेटी खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५५७८) 


| 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०0६) मोटरसायकलसह शितपेटी खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५५८७) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. 3V AGA १३ 


| 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०३) (२७ मोटरसायकलसह शितपेटी खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५७३८) 


१२ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमांतर्गत योजना (केद्र योजना) 
(०३) (२८) मोटरसायकळलसह शितपेटी खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५७४७) 


१३ 


फिरते मत्स्य विक्री केद्र 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०७ फिरते मत्स्य विक्री केंद्र खरेदीसाठी 
अर्थसहाय्य 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५५९६) 


१8 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०८) फिरते मत्स्य विक्री केंद्र खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६०२) 


१५ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०३) (२९) फिरते मत्स्य विक्री केंद्र खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५७५६) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. 3V AGA १३ 


१६ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमांतर्गत योजना (केद्र योजना) 

(०३) (३०) फिरते मत्स्य विक्री केंद्र खरेदीसाठी अर्थसहाय्य 
(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
राज्य हिस्सा Ww टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५७६५) 


१७ 


बर्फ कारखाना 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (०९) बर्फ कारखाना प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६११) 


4¢ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (१०) बर्फ कारखाना प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) ( 
शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६२२) 


१९ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०३) (१३) बर्फ कारखाना प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य 
(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६५८) 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमांतर्गत योजना (केद्र योजना) 
(०३) (१४) बर्फ कारखाना प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य 
(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६६७) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. 3V AGA १३ 


२१ 


मासळी वाहतुकीसाठी वाहन 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (११) मासळी वाहतुकीसाठी वाहन 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) 
(शासन अनुदानाच्या केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६३१) 


२२ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

७८९ अनुसुचित जाती उपयोजना, 

(०१) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०१) (१२) मासळी वाहतुकीसाठी वाहन 

(अ. जा. लाभार्थी व अ. जा. महिलांच्या सहकारी संस्था) ( 
शासन अनुदानाच्या राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६४९) 


२२ 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना (केंद्र योजना) 
(०३) (१५) मासळी वाहतुकीसाठी वाहन 

(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
केंद्र हिस्सा ३६ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६७६) 


28 


मागणी क्र. डी ,०६ 

२४०५-मत्स्यव्यवसाय, 

१०१ गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, 

(०३) नीलक्रांती कार्यक्रमांतर्गत योजना (केद्र योजना) 
(०३) (१६) मासळी वाहतुकीसाठी वाहन 

(महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था) (शासन अनुदानाच्या 
राज्य हिस्सा २४ टक्के) 

३३- अर्थ सहाय्य (२४०५ ५६८५) 


सदर शासन पुरक पत्र नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३३२/१४११ 
दि. ०३/११/२०१८ व समाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४७/विघयो/ 
दि. १७/१०/२०१८ व व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५४८/२०१८/व्यय-२ दि. १९/१०/२०१८ 


अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०१८/प्र.क्र. 3V AGA १३ 


सदर झासन पुरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharahstra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८१२१४१६४२२५३४०१ असा आहे. हे 
पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2018.12.14 16:46:25 +05'30' 
(वि.का चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 


५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

६) सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय, (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग) कृषी 
भवन, नवी दिल्ली 

७) मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

८) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय,मुंबई 

९) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

१०) सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई 

११) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकार संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

१४) सर्व सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

१५) महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुबंई / नागपूर 
) 
) 
) 
) 


१६) अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकरी, मुंबई 

१७ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकरी 

१९) सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर मुंबई 

२०) राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ, नवी दिल्ली (FISHCOPFED), ७ सरिता विहार 

इन्स्टीटयुडानल एरिया, नवी दिल्ली ११००७६ 
२१) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (पदुम १२, पदुम १३, पदुम १४, पदुम १६) 
२२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


